नवी दिल्ली येथे शासकीय निवासस्थान 
असताना राज्यातील मा.संसद 
सदस्यांना नवीन महाराष्ट्र सदन, नवी 
दिल्ली येथे कक्षषबंध आरक्षण 
उपलब्धतेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
शासन निर्णय क्र. सदन २०२०/२९८/प्र.क्र.१६२/२०-अ 
मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२ 
दिनांक- ०९ ऑगस्ट, २०२१. 


वाचा:- सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय क्रमांक- सदन-२०१८/१२५/प्र.क्र.४३/ 
२०-अ, दिनांक १७.११.२०१८ 


प्रस्तावना:- 


नवीन महाराष्ट्र सदन, नवी दिल्ली येथील कक्षबंध आरक्षणाच्या अनुषंगाने या 
विभागाचा दिनांक १७.११.२०१८ चा शासन निर्णय निर्गमित करण्यात आला. सदर शासन 
निर्णयानुसार महाराष्ट्र सदनातील कक्षबंध व इतर सुविधा, सुधारीत दर, वर्गीकरण, अटी व 
शर्ती प्रमाणे उपलब्ध करुन दिल्या जातात. सदर शासन निर्णयात आवश्यकतेनुसार 
वेळोवेळी सुधारणा करण्यात आल्या आहेत. नवीन महाराष्ट्र सदन, नवी दिल्ली येथील 
कक्षबंध आरक्षणाच्या शासन निर्णय दिनांक १७.११.२०१८ मधीळ तक्‍ता-२ मधील क (3) 
मधील तरतुदीनुसार राज्यातील संसद सदस्यांना दिल्ली येथे शासकीय निवासस्थान 
उपलब्ध असल्यास आणि संसद सदस्यांनी कक्षबंधाची मागणी केल्यास संसद सदस्यांकडून 
रु. १०००/- प्रतिकक्षबंध प्रतिदिवस इतकी रक्‍कम आकारण्यात येते. याप्रमाणे कक्षबंध 
देताना त्याचा कालावधी निश्चित करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 


महाराष्ट्र सदन येथील कक्षबंधाची संख्या व राज्यातील अभ्यांगतांची मागणी 
विचारात घेऊन, राज्यातील संसद सदस्यांना दिल्ली येथे शासकीय निवासस्थान उपलब्ध 
असल्यास आणि संसद सदस्यांनी कक्षबंधाची मागणी केल्यास संसद सदस्यांकडून 
रु.१०००/- प्रतिकक्षबंध प्रतिदिवस या दराने wade देण्याची झासन निर्णय दिनांक 
१७.११.२०१८ मधील तक्‍ता-२ मधील क (३) मधील तरतुद कायम राहील. दरम्यान याप्रमाणे 
मा. संसद सदस्यांना एका महिन्याच्या कालावधीत जास्तीत जास्त १० दिवस इतक्या 
कालावधीसाठी कक्षबंध उपलब्ध करुन देण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः सदन २०२०/२९८/प्र.क्र.१६२/२०-अ 


2. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ७/"/"५/.॥॥0॥/9७9॥॥.0०५.॥ या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेतांक 
२०२१०८०९१६०३४५१४०७ असा आहे. सदर आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन 
काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 


SATISH KARBHARI 
JONDHALE 


(सतीठा जोंधळे ) 
सह सचिव, महाराष्ट्र शासन. 


१. मा.राज्यपालांचे प्रधान सचिव, राजभवन, मुंबई 

२. मा. मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, मंत्रालय, मुंबई 
३. मा.उपमुख्यमंत्री यांचे सचिव 

४. मा.अध्यक्ष/उपाध्यक्ष/विरोधी पक्ष नेते (विधान सभा) यांचे सचिव 

५. मा. सभापती/ उपसभापती/विरोधी पक्ष नेते (विधान परिषद) यांचे सचिव 
६. सर्व मंत्री आणि राज्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव 

७. सर्व विधान परिषद सदस्य/ विधान सभा सदस्य 

८. राज्य निवडणूक आयुक्‍त 

९. मुख्य माहिती आयुक्‍त 

१०. मुख्य सेवा हमी आयुक्‍त 

११. अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव सर्व मंत्रालयीन विभाग 

१२. प्रधान सचिव, विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई 

१३. अपर मुख्य सचिव व निवासी आयुक्त, महाराष्ट्र सदन,नवी दिल्ली 

१४. महासंचालक, माहिती व जनसंपर्क, मंत्रालय, मुंबई 

५. सर्व विभागीय आयुक्‍त 

१६. सर्व जिल्हाधिकारी 

१७. सर्व जिल्हा परिषदांचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी 
१८.महालेखापाल-१ (लेखा व अनुज्ञेयता)/ (लेखापरीक्षा), महाराष्ट्र, मुंबई 
१९. महालेखापाल-२ (लेखा व अनुज्ञेयता)/ (लेखापरीक्षा), महाराष्ट्र, नागपूर 
२०. अधिदान व लेखाधिकारी, मुंबई 

२१. निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई 

२२. सर्व जिल्हा पोलीस अधिक्षक 

२३. प्रबंधक, मा.उच्च न्यायालय (मूळ शाखा), मुंबई 

२४. प्रबंधक, मा.उच्च न्यायालय (अपिल शाखा), मुंबई 


-0 
lad 


पृष्ठ 3 पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः सदन २०२०/२९८/प्र.क्र.१६२/२०-अ 


२५. सचिव, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग, मुंबई 

२६. प्रबंधक, लोक आयुक्‍त व उप लोक आयुक्त यांचे कार्यालय, मुंबई 

२७. सिनियर रिसर्च ऑफीसर, पे रिसर्च युनिट, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (व्यय विभाग), 
खोली क्र.२६१, नॉर्थ ब्लॉक, नवी दिल्ली. 

२८.संचालक, लेखा व कोषागारे, मुंबई 

२९. मुख्य लेखा परीक्षक, स्थानिक निधी हिशेब,मुंबई/पुणे/नागपूर/ औरंगाबाद/ नाशिक/ 
अमरावती. 

३०. जनसंपर्क अधिकारी, मंत्रालय, मुंबई 

३१.सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी 

३२. वित्त विभाग/सेवा-५ 

३३. निवड नस्ती. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


